ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा 
या योजनेंतर्गत घ्यावयाची कामे, 
अंमलबजावणी यंत्रणा/कार्यपद्धती व इतर 
निकषांत सुधारणा करण्यासंदर्भात 
मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ठबायो -२०२१/ प्र.क्र. १५/ का.९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ नोव्हेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, अतिरिक्‍त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र,माडा,मिनीमाडा 
व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रातील(ग्रामिण व शहरी भागासह) अनुसुचित जमातीच्या वाड्या/ 
पाडे/वस्त्या/समुह((॥॥७18) यांचा विकास करण्याबाबत सुचविण्यात येणा-या कामांना शासन 
स्तरावरुन मान्यता देऊन या योजनेंतर्गत घ्यावयाची कामे, अंमलबजावणी यंत्रणा/कार्यपद्धती व इतर 
निकष सुधारित करण्याचा प्रस्ताव दि. २/११/२०२२ रोजी मा. मंत्रिमंडळ बैठकित सादर करण्यात 
आला असता सदर प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाने चर्चा करुन “ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती फुधारणा* या 
योजनेतर्गत ATG जमातीच्या वाड्या/पाडे/वस्त्या/पयुह/0//5/6/7 यांचा विकास करण्याबाबत 
छुवविण्यात येणा-या कामांना ञ्ाासन स्तरावरुन मान्यता देऊन या योजनेतर्गत घ्यावयाची कासे 
अंयळबजावणी यंत्रणा€/कार्यपद्धती व इतर IY एुकारित करण्याबाबतच्या ATCT प्रस्तावावर 
विचार विनिमय करुन संत्री मंडळास ठिफारस़ करण्यासाठी खालील TAT संत्री Hse उप्सायिती 
स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला” त्यास अनुसरुन मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा” या योजनेंतर्गत अनुसुचित जमातीच्या वाड्या/ 
पाडे/वस्त्या/समुह((0॥॥518) यांचा विकास करण्याबाबत सुचविण्यात येणा-या कामांना शासन 
स्तरावरुन मान्यता देऊन या योजनेंतर्गत घ्यावयाची कामे, अंमलबजावणी यंत्रणा/कार्यपद्धती व इतर 
निकष सुधारित करण्याबाबतच्या आदिवासी विकास विभागाच्या प्रस्तावावर विचार विनिमय करुन मंत्री 
मंडळास शिफारस करण्यासाठी मा. मंत्री मंडळाने दि. २/११/२०२२ रोजी झालेल्या बैठकितील 
निर्णयानुसार खालील प्रमाणे मंत्री मंडळ उपसमिती गठित करण्यात येत आहे- 


Bai मा. मंत्री, आदिवासी विकास अध्यक्ष 


२ | a. al, वने, सांस्कृतिक कार्ये व मत्स्यव्यवसाय सदस्य 


3 मा. मंत्री, बंदरे व खनिकर्म सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः ठबायो -२०२१/ प्र.क्र. १५/ का.९ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११२८१६०१०४७७२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Prakash Vijay 
Waje 


(प्रकाशा वि. वाजे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई. 
२. मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
3. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
६. मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
७. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्राळय,मुंबई. 
८. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 
९. मा. सर्व मंत्री, यांचे खाजगी सचिव.मंत्रालय,मुंबई. 
१०.मा. सर्व राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई. 
११.मा. विधानसभा / विधान परिषद, सदस्य सर्व 
१२.मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
१३.अ.मु.स./प्र.स./सचिव,विभाग सर्व ,मंत्रालय मुंबई. 
१४.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
१४.आयुक्‍्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
१६.सर्व जिल्हाधिकारी, 
१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक 
१८. व्यवस्थापकीय संचालक, Tae आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 
१९.अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 
२०.महाळेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२१.महाळेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
२३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२४. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२५. सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
२६. उप सचिव ( व्यय-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२७. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद 
२८.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
२९.निवडनस्ती (का-०९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


